अकोला जिल्ह्यातील को.प. भौरद ता. 
अकोला या योजनेस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: नप्रमा-२०२२/प्र.क्र-४३५ (भाग ६/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ सप्टेंबर, २०२३. 
वाचा: 
अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे 
जा.क्र प्रशा-१/ ८७२/ शासन अंदाजपत्रक/ अकोला विभाग/ २०२२, दि. २६.०९.२०२२ 
प्रस्तावना- 
शासनास सादर झालेल्या अंदाजपत्रकानुसार अकोला जिल्ह्यातील को.प. भौरद ता. अकोला 
हि योजना खारपाण क्षेत्रातील असुन स्थानिक नाल्यावर प्रस्तावीत आहेत. प्रस्तावित कामाची अंदाजित 
किंमत रु. ४,९७,३१,९००/- येत असून या कामामुळे ९९.७७ सघमी पाणीसाठा निर्माण होणार आहे व ३१ 
हेक्‍टर सिंचन क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे. त्यास अनुसरुन याबाबत शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 

अकोला जिल्ह्यातील को.प. भौरद ता. अकोला जि. अकोला या कामाची एकूण किंमत रुपये रू. 
४,९७,३१,९००/-(अक्षरी रुपये चार कोटी सत्याण्णव लक्ष एकतीस हजार नऊशे फक्त) किंमतीच्या 
प्रस्तावास खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या 
योजनेच्या मूळ अंदाजपत्रकानुसार तरतूद सोबत “जोडपत्र अ” मध्ये सादर करण्यात येत आहे . 

१) पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी ठेकेदारास निविदेत अटी घाळून बंधनकारक करण्यात 
यावे. WUA स्थापन होईपर्यंत निविदेच्या १०% रक्कम ठेकेदाराच्या देयकातून कपात करण्यात 
यावी. संस्था स्थापन झाल्यानंतर सदरची रक्‍कम वितरित करण्यात यावी. अपवादात्मक 
परीस्थितित संस्था स्थापित होऊ हाकत नसल्यास सविस्तर करणमीमांसेसह प्रस्ताव शासनास 
सादर करून शासनाच्या मान्यते नंतर कपात केलेली १०% निधी वितरित करण्यात यावा. संस्था 
स्थापन केल्याबद्दल ठेकदारास शासन निर्णय दि.११-०२-२०२२ मध्ये तरतुद केल्या प्रमाणे 
मानधन देण्यात यावे. 

२) प्रकल्पासाठी अधीक्षक अभियंता/प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांनी कार्यस्थळी भेट देवून 
स्थळ व संरेखा निश्चित करुन प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे. 

३) कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा व नियोजित 
वेळेत काम पूर्ण करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नप्रमा-२०२२/प्र.क्र-४३५ (भाग ६/जल-१ 


8) 
4) 
&) 


८) 


8) 


१०) 


सदरचे काम पूर्ण होईपर्यत त्रैमासिक प्रगती अहवाळ शासनास सादर करावा. 

काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचा पूर्णत्वाचा अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. 

कामांचे 9880199 व वेळेसह व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 

8) काम सुरू करण्यापूर्वी 

0) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 

०) ५०% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

8) 100% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या 
व्हिडिओ चित्रीकरणाचा काळावधी किमान ३ मिनिटाचा आवश्‍यक राहील. काम सुरू करण्यापूर्वी 
एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण चित्रीकरण करण्यात यावे. 

अ) व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व कंत्राटदार/ 
त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन वेळेस खुद्द 
कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

ब) चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी 
अभियंता यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

क) देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा Pendrive सादर करावा.तसे 
मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

ड) सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे 
चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 

इ) चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्रत विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 
करण्यात यावी. 

काम पूर्ण झाल्यानंतर कामाची गुणनियंत्रणाच्या दृष्टीने विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण 

पथकाकडून तपासणी करण्यात यावी. 

वरील प्रमाणे प्रकल्पाचे हस्तांतरण झाल्यानंतरचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च लाभार्थ्याकडून 

करण्यात यावा. 

शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्र.नागरी २०११/प्र.क्र.१९२/निधी जल-१ 

दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०१२ अन्वये निर्धारित तरतुदींचे काटेकोर अनुपालन करण्यात यावे. 

आर्थिक दायित्व निर्माण होईल san नविन घटकांचा शासन Aad शिवाय प्रकल्पात समावेश 
करण्यात येवु नये. 


पृष्ठ५पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः नप्रमा-२०२२/प्र.क्र-४३५ (भाग ६/जल-१ 


११) प्रकल्पाचा दर्शक नकाझा अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, नागपुर यांच्या मार्फ़त प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावा. 

१२) तांत्रिक मान्यतेपुर्वी सर्व योजनांना सक्षम प्राधिका-या कडुन वहन अंतर प्रस्ताव मंजुर करुन 
घेण्यात यावा. 

93) सदर कामाची अंमलबजावणी करतांना दर्जा व गुणवत्ता उत्कृष्ठ ठेवण्याची जबाबदारी संबंधीत 
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. 

१४) पाणीसाठा करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा जलसंधारण अधिकारी व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी 
यांनी काम पुर्ण झाल्यावर प्रमाणित करणे आव्यक राहील. 

१५) शासन परिपत्रक क्र.प्रमा-२०१३/(७८५/१३)/ सिं. व्य. (कामे) दि. 09.09.2094 मधील मार्गदर्शक 
सूचना नुसार अभिलेखे ठेवणे व कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. 

१६) प्रकल्पाच्या उपशिर्षनिहाय मंजूर किंमतीच्या मर्यादेत व नियोजनानुसार काम पुर्ण करण्यात यावे. 

१७) आवऱ्यकतेनुसार अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे / संकल्पने, बाह्य दरसूची बाबी व 
वहन अंतरे सक्षम स्तरावर तपासून अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 

२.०. या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 

यावा. 
मागणी क्र. टान-५ 
४७०२, लहान पाटबंधारे योजना 
४७०२ ए ०१९ 
00 
१०१, भूपृष्ठ जल, 
लहान पाटबंधारे 
(०१) लहान पाटबंधारे योजना, 
०-१०० हे सिंचन क्षमता (कार्यक्रम), 
५३ मोठी बांधकामे 

४.० प्रस्तुत आदेश प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नप्रमा-२०२२/प्र.क्र-४३५ (भाग ६/जल-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९१२१७४०१८२९२६ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND 
Pp RA \ KA S H WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b1472 


5c6a77432c673f, postalCode=400032, st=Mah. ht 
NILKANTH RAO PATIL ber=F 1EC28A96B2A52575AE4CCCAS12D1723F249D503AE 
71CF458BA4863AACFFBF62, cn=PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


Date: 2024.09.12 17:40:42 +05'30' 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

सर्व मा. संसद सदस्य, विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खासगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव. 

मा. अ.मु.स. (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
आयुक्‍त मृद व जलसंधारण, जळ आयुक्तालय, छ. संभाजीनगर. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छ. संभाजीनगर. 
अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक 
क्षेत्र, नागपुर. 

प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अमरावती. 
प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अकोला. 
कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (जल-१). 


पृष्ठदपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नप्रमा-२०२२/प्र.क्र-४३५ (भाग ६/जल-१ 


मृद व जलसंधारण विभाग 
जोडपत्र 'अ' 
अकोला जिल्ह्यातील को.प. भौरद ता. अकोला या योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 
शासन निर्णय क्रमांक: नप्रमा-२०२२/प्र.क्र- ४३५ (भाग ६/जल-१, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२३. 


अ.क्र उपशिर्ष अंदाजपत्रकीय किंमत 
शिव ए-प्राथमिक १,००,०००.०० 
२ ब- भुसंपादन 10.00 | .०० 
३ क-कामे ४,४०,३२,९००.०० 
४ केइमारत- १,००,०००.०० 
षु एमवृक्षारोपण- १०,०००.०० 
& ओसंकिर्ण- ५०,०००.०० 
9 पीदेखभाल व दुरुस्ती- ५०,०००.०० 
८ आरदळणवळण- १,००,०००.०० 
एकुण ४,५३,४२,९००.०० 
९ Centage Charges १०% Gade cea 
(Excluding B-land Royalty) 
एकूण ४,९७,३१,९००.०० 


सदर योजनेसाठी लागणारी एकुण रक्‍कम रू. ४,९७,३१,९००/-(अक्षरी रुपये चार कोटी 
सत्याण्णव लक्ष एकतीस हजार नऊशे फक्त) 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL. 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SOIL AND WATER 
CONSERVATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497 27 2e775d33643b14725c6a77 
432c673f, postalCode=400032, st=Mahi 


NILKANTHRAO PATIL ग... 001 mal 1c 
(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 


महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठपपैकी५ 


